शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी 
प्रसिद्धी तसेच जाहिरातविषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांच्या सृचीस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: मावज-२०१९/प्र.क्र.३१९/३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर,२०१९ 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: मावज-२०१७/प्र.क्र.२८७/३४ 
दि.१२ ऑक्टोबर,२०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मावज-२०१९/प्र.क्र.२६४/३४, दि.०१.११.२०१९ 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-१९/जाहिरात/का-७/१३०० 
दि.०७.१२.२०१९ 


शासन निर्णय 

शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प व 
धोरणांमध्ये झालेला व्यापक व पुरोगामी बदल विचारात घेवून योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत 
प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करुन प्रचार व प्रसिद्धीसाठी लागणाऱ्या कल्पक 
कामाच्या निर्मितीसाठी तसेच जाहिरातींचे कार्य पार पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांच्या सूचीला 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक - १ च्या शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली होती व 
अनुक्रमांक २ येथील दि.०१.११.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.११.११.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 
२. शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी अर्हताप्राप्त संस्थांकडून विहित कार्य पद्धतीने व विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यासाठी 
ई-निविदा पद्धतीची कार्यवाही सुरु करुन अंतिम यादी तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार 
आहे. त्यामुळे सदर मुदतवाढीचा कालावधी ३१.०१.२०२० पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२३११२२१५५९२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ined by Ramki Naraye Musale 
f Mi Gi 


Ramkisan Sipe ie pole erate rie 
Narayanrao Musale का १० ०२० ०ाळ 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.३१९/३४ 


an 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री/यांचे खाजगी सचिव. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२,(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक (माहिती/प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई-३२. 
९. संचालक (माहिती/वृत्त) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय मुंबई -३२. 
१०. उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई -३२. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. संबंधीत सर्व संस्था 

१४. निवडनस्ती (का-३४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


